सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात, लेखाशिर्ष २४०१ २४४२ 
खालील ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) व ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीस 


प्रशासकीय मान्यते बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्व्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आकृवि-३९१८/प्र.क्र.११७/१५-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय(विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 23 एप्रिल, २०१८. 


वाचा: -१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
2) कृषिव प.दु. म. विभाग, शासन निर्णय क्र.अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)२-ओ, 
दि. ०६ एप्रिल, २०१८. 
शासन निर्णय :- 
कृषि विभागाच्या, योजनेत्तर मधून कार्यक्रमावरील खर्चाकडे वर्ग झालेल्या लेखाशिर्ष २४०१ २४४२, विशेष 
घटक योजनेखाली खते, बी-बियाणे इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य, खालील बाब-३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व 
बाब- ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) सन २०१८-१९ करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात लेखाशिर्ष २४०१ २४४२ विशोष घटक योजनेखाली खते, बी-बियाणे 
इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य, या खालील बाब- ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) व बाब-३६ सहायक अनुदाने (वेतन) 
करिता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुद रूपये २२.०० कोटी (रुपये बावीस कोटी फक्त) यास प्रशासकीय मान्यता या 
शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०४२३१५२१३६११०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, र 
Umesh Madhukar Madan : 
(उ.म.मदन) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल) 
३. सर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (द्वारा आयुक्त , (कृषि) कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
४. सर्व, विभागीय कृषि सह संचालक 
५. सर्व ,जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (ERI आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा )/मुंबई/नागपूर 
७. सर्व, जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
८. सर्व , कृषि विकास अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
९. सर्व, उप विभागीय कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१०. सर्व, तालुका कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. कार्यासन (2-3) कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती /१५ओ 


